अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
सहायक संशोधन अधिकारी, गट-ब 
(अराजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
पदोन्नतीने करण्यात आलेल्या पदस्थापनेत 
अंशतः बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्र. पदोनि-२०२३/प्र.क्र.११/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९/१२/२०२३ 


संदर्भ:-नियोजन विभाग, समक्रमांकीत शासन आदेशा, दिनांक ०४/१०/२०२३. 


AIR seat :- 


नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन आदेशाव्दारे, श्री. रा. बा. चव्हाण, सहायक संशोधन 


अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, छ. संभाजीनगर यांची पदोन्नतीने 


पदस्थापना जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, भंडारा या पदावर करण्यात 


आली आहे. सदर पदस्थापनेत "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ आणि नियोजन 


विभाग, शासन निर्णय दिनांक ११/७/२०११ मधील तरतूदींनुसार खालील तक्त्यांत नमूद 


केल्याप्रमाणे अंशात: बदल करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । सहायक संशोधन | पदोन्नतीने देण्यात आलेली पदोन्नतीनंतरच्या 
अधिकाऱ्याचे नांव व | पदस्थापना पदस्थापनेमध्ये अंशत: 
कार्यालय बदल करुन द्यावयाची 
प्रस्तावित पदस्थापना 
7 श्री. रा. बा. चव्हाण, जिल्हा | जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, सहायक जिल्हा नियोजन 
नियोजन समिती, | जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अधिकारी, जिल्हा 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, | भंडारा नियोजन समिती, 
छ.संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
वर्धा (Rat पदावर) 


शासन आदेश HATH: पदोनि-२०२३/प्र.क्र.११/का.१४२७ 


२. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन seat 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२१९१६५५००८७१६ असा आहे. 


हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASO BABURAO GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


BALASO BABURAO vsti: 
2.5.4.20=2b5443d9741 cb6d928f4ffcdd3 1b58a9b2f2dc4e476d3e 


495d3213754d38a2c3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GAIKWAD CEPIRRPOEDOCSAZDBAISFSBCOC.cn-BALASO BABURAO 
(बा. बा. गायकवाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कर्मचारी (मार्फत: अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ३२. 

३. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळसचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

. जिल्हाधिकारी, छ. संभाजीनगर / वर्धा. 

. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर/छ. संभाजीनगर. 

. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/छ. संभाजीनगर. 
१०. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

११. उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, भंडारा. 

१२. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, छ. संभाजीनगर/वर्धा. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, छ. संभाजीनगर/वर्धा. 

१४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, शिबीर कार्यालय, नागपूर. 

१५. निवडनस्ती. 


ma ee ७ MN ०७८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


